प्रशासकीय मान्यता 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) 
मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना (SHM) सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ मार्च, २०१९. 


वाचा :- १ केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या 
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) 
बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 98-3/209¢-Fert.Use, दिनांक १६.०५.२०१८. 


३) केंद्र शासनाचे निधी वाटपाबाबतचे पत्र क्र. No.14-20/2014 Fert. Use, दि. २१.०२.२०१९. 
४) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक कृआ/मृसमृचा/जआव्य/निधी 


वितरण/२४९/२०१९, दिनांक २५.०२.२०१९. 
५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मृदस १४१७/प्र.क्र.१७८/१७अ, 
दिनांक १०.१०.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना सन २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ पासून सदर योजना 
केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत फिरती/ स्थायी मृद 
चाचणी प्रयोगशाळेची उभारणी करणे, शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे, 
खत नियंत्रण चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे इत्यादी घटक राबविण्यात येतात. 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सदर योजना राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र शासनाने 
एकूण रू.७७५.२० लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी दिल्याबाबत वाचा क्रमांक २ 
येथील पत्रान्वये कळविलेले आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा ((०%) रू.४६५.१२ लाख इतका असून राज्य 
हिस्सा (४०%) रू.३१०.०८ लाख इतका येत आहे. सदर मंजूर केंद्र हिस्सा रू.४६५.१२ लाख पैकी केंद्र 
शासनाने वाचा क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये सदर योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्याकरीता 
रू.११६.२८ लाख इतका पहिला हप्ता वितरीत केलेला आहे. यानुषंगाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती 
अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 
राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र हिस्सा (६०%) 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१ओ 


रू.४६५.१२ लाख व राज्य हिस्सा (४०%) रू.३१०.०८ लाख, अशा प्रमाणात एकूण रू.७७५.२० लाख 
रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर कार्यक्रमांतर्गत रू.७७५.२० लाख निधीबाबत घटकनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:- 
मंजूर वार्षिक आराखडा 
गन, ee भौतिक लक्षांक | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा | एकूण 
(६०%) (४०%) 

षि मृद विश्लेषण प्रयोगशाळांचे | ३१ ३३६.०० २२४.०० ५६०.०० 
बळकटीकरण (रू.४० ळाख 
प्रति प्रयोगशाळा) 

०२ खत चाचणी प्रयोगशाळांचे । ०५ १२०.०० ८०.०० २००.०० 
बळकटीकरण (रू.४० लाख प्रति 
प्रयोगशाळा) 

०३ अभियान व्यवस्थापन (२%) 1-- | ९.१२ ६.०८ १५.२० 

एकूण ४६५.१२ ३१०.०८ ७७५.२० 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व Bela पालन करण्यात यावे. 

१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या 
निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 

२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखापरिक्षण अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवाळासह सादर करण्यात 
यावेत. 

३) योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 

४ योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व 
व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे, जेणेकरून पारदर्शी 
स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 

५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदर योजनेकरिता कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा १, कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कृषि आयुक्तालय स्तरावर आणि जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांना संबंधित जिल्हा स्तरावर आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

५. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८, दिनांक २७.०७.२०१८ व दिनांक ०५.१२.२०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०२१४५८४५०८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Naray: diwade 
Date: 2019.03.02 15:02:11 +05'30" 


(Baar चांदिवडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 
८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. उप सचिव (2-3) , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. उप सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


